RNI No. MAHBIL/2012/44835 
www.dgps.maharashNtra.gov.in 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक-नाशिक विभागीय पुरवणी 








वर्ष - १०, अंक -४ ] गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८ ते फेब्रुवारी ३, २०२१ / माघ ८-१४, शके १९४२ [ पृष्ठे १८ 








प्राधिकृत प्रकाशन 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


विभागीय आयुक्‍त यांजकडून 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 
जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 








क्रमांक मशा/कार्या-२/५/त्र्यंबकेश्‍वर/एसआर-८८/५१६/२०२१.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित 





करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती /वस्त्यांचा 
समूह, वाडी / वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 





आणि ज्याअर्थी, बाफनविहीर ग्रामपंचायतीतील जांभूळपाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे; 








आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी-त्र्यंबकेश्‍वर उपविभाग, इगतपुरी-त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक २० जानेवारी २०१५ 
रोजी बाफनविहीर ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या जांभूळपाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक 
अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे, 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे; 


त्याअर्थी, मी, राधाकृष्ण गमे, विभागीय आयुक्‍त, नाशिक, पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

















सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


(१) 
वि (एच) २५३ 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८ ते फेब्रुवारी ३, २०२१ / माघ ८-१४, शके १९४२ 


अनुसूची 
जिल्हा नाशिक, तालुका त्र्यंबकेश्‍वर, गाव बाफनविहीर (जांभूळपाडा) 
अ. क्र. हद्दींचा तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर इतर खुणा 
(आवश्यक असल्यास) 
१ २ ३ 8 
१ Yd : गट नंबर ३७ गावठाण -- 


2 पश्‍चिम : गट नंबर ३४, 34 -- 
3 उत्तर : गट नंबर ३३, ३६ -- 


४ दक्षिण : गट नंबर ९७ __ 








सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 





महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
राधाकृष्ण गमे, 

विभागीय आयुक्त, 

नाशिक. 


नाशिक, ८ जानेवारी २०२१. 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 
जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 








क्रमांक मशा/कार्या-२/५/त्र्यंबकेश्‍वर/एसआर-८९/५१७/२०२१.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित 





करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती /वस्त्यांचा 
समूह, वाडी / वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


बाफनविहीर 9 ग्रामपंचायतीतील (9) 


आणि ज्याअर्थी, बाफनविहीर ं |तील रानपाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 


विस्तारित ™ 


उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे; 





आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी-त्र्यंबकेश्‍्वर उपविभाग, इगतपुरी-त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक २० जानेवारी २०१५ 





रोजी बाफनविहीर ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या रानपाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक 
अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे; 








त्याअर्थी, मी, राधाकृष्ण गमे, विभागीय आयुक्‍त, नाशिक, पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 





करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 





सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८ ते फेब्रुवारी ३, २०२१ / माघ ८-१४, शके १९४२ ३ 


अनुसूची 
जिल्हा नाशिक, तालुका त्र्यंबकेश्‍वर, गाव बाफनविहीर (रानपाडा) 
अ. क्र. हद्दींचा तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर इतर खुणा 
(आवश्यक असल्यास) 
१ 2 3 3 
१ पूर्व : राब व फॉरेस्ट गट नंबर २९ कक्ष क्रमांक ४० — 


२ & पश्‍चिम : राब व फॉरेस्ट गट नंबर २९ -- 
३ उत्तर : राब व फॉरेस्ट गट नंबर २९ ऱ्- 


४ दक्षिण : राब व फॉरेस्ट गट नंबर २९ = 








सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 





महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राधाकृष्ण गमे, 
विभागीय आयुक्त, 
नाशिक. 


नाशिक, ८ जानेवारी २०२१. 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 
जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 








क्रमांक मशा/कार्या-२/५/त्र्यंबकेश्‍वर/एसआर-९१/५१८/२०२१.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित 





करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती /वस्त्यांचा 
समूह, वाडी / वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 





आणि ज्याअर्थी, बाफनविहीर ग्रामपंचायतीतील बुगदपाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 





उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे; 





आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी-त्र्यंबकेश्‍वर उपविभाग, इगतपुरी-त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक २० जानेवारी २०१५ 





रोजी बाफनविहीर ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या बुगदपाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक 
अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे; 


त्याअर्थी, मी, राधाकृष्ण गमे, विभागीय आयुक्‍त, नाशिक, पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 











करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 





सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८ ते फेब्रुवारी ३, २०२१ / माघ ८-१४, शके १९४२ 
अनुसूची 
जिल्हा नाशिक, तालुका त्र्यंबकेश्‍वर, गाव बाफनविहीर (बुगदपाडा) 
अ. क्र. हद्दींचा तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर इतर खुणा 
(आवश्यक असल्यास) 
१ २ ३ 8 
q Ud : गट नंबर १८ गावठाण -- 
२ पश्‍चिम : गट नंबर १८ -- 
3 उत्तर : गट नंबर १९ __ 


४ दक्षिण : राब व फॉरेस्ट __ 








सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 





महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
राधाकृष्ण गमे, 

विभागीय आयुक्त, 

नाशिक. 


नाशिक, ८ जानेवारी २०२१. 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 
जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/कार्या-२/५/त्र्यंबकेश्‍वर/एसआर-९२/५४२/२०२१.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध (अनुसूवित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 








नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती /वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते , 





आणि ज्याअर्थी, बाफनविहीर ग्रामपंचायतीतील मानिपाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 





उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे; 





आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी-त्र्यंबकेश्‍वर उपविभाग, इगतपुरी-त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक २० जानेवारी २०१५ 








रोजी बाफनविहीर ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या मानिपाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक 
अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे; 


त्याअर्थी, मी, राधाकृष्ण गमे, विभागीय आयुक्‍त, नाशिक, पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 











करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 





सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८ ते फेब्रुवारी ३, २०२१ / माघ ८-१४, शके १९४२ ५ 


अनुसूची 
जिल्हा नाशिक, तालुका त्र्यंबकेश्‍वर, गाव बाफनविहीर (मानिपाडा) 
अ. क्र. हद्दींचा तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर इतर खुणा 
(आवश्यक असल्यास) 
१ 2 3 3 
q पूर्व : गट नंबर ६२ गावठाण -- 


२ पश्‍चिम : गट नंबर ७२ -- 
3 उत्तर : गट नंबर ७२ = 


y दक्षिण : गट नंबर ६३, ७१ __ 








सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 





महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
राधाकृष्ण गमे, 

विभागीय आयुक्त, 

नाशिक. 


नाशिक, ८ जानेवारी २०२१. 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 
जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/कार्या-२/५/त्र्यंबकेश्‍वर/एसआर-९३/५४६/२०२१.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 








नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती /वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते , 


ग्रामपंचायतीतील (9 


आणि ज्याअर्थी, बाफनविहीर ं ]तील पाटाचामाळपाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 





संबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे; 





आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी-त्र्यंबकेश्‍वर उपविभाग, इगतपुरी-त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक २० जानेवारी २०१५ 











रोजी बाफनविहीर ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाटाचामाळपाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक 
अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे; 


त्याअर्थी, मी, राधाकृष्ण गमे, विभागीय आयुक्‍त, नाशिक, पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 











करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 





सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८ ते फेब्रुवारी ३, २०२१ / माघ ८-१४, शके १९४२ 


अनुसूची 
जिल्हा नाशिक, तालुका त्र्यंबकेश्‍वर, गाव बाफनविहीर (पाटाचामाळपाडा) 
अ. क्र. हद्दींचा तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर इतर खुणा 
(आवश्यक असल्यास) 
१ 2 3 3 
q ww राब फॉरेस्ट गट नंबर १९ गट नंबर १२/१ - 
2 पश्‍चिम : राब फॉरेस्ट गट नंबर २० न्न 
३ उत्तर राब फॉरेस्ट गट नंबर २० -- 
४ दक्षिण : राब फॉरेस्ट गट नंबर ९ __ 








सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 


अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


नाशिक, ८ जानेवारी २०२१. 


जिल्हाधिकारी तथा समुचित प्रशासन यांजकडून 


न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन, पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, 
२०१३ चे कलम ११ नुसार 


प्राथमिक अधिसूचना 
जिल्हा जळगाव 


क्रमांक भूसंपादन प्रस्ताव/एसआर-६२/२०१६.- ज्याअर्थी, न्याय्य 
नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ अस्तित्वात 
आलेला असून सदरील अधिनियम, सन २०१४ पासून अंमलात आलेला 


आहे; 


आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क नियम (महाराष्ट्र) 
२०१४ संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू करण्यात आलेला आहे ; 








ज्याअर्थी, न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन, 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकतेचा राखण्याचा हक्क 
अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) 
च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग 
क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी 
२०१५ याह्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल 














महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
राधाकृष्ण गमे, 

विभागीय आयुक्त, 

नाशिक. 





इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन 
असल्याचे मानण्यात येईल ; 





आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क नियम (महाराष्ट्र) 
२०१४ च्या दिनांक २७ ऑगस्ट २०१४ च्या अधिसूचनेतील नियम २ 
(छ) नुसार जिल्हाधिकारी या व्याख्येत उपविभागीय अधिकारी यांचा 
समावेश आहे. 





आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 





जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबतच्या जोडलेल्या अनुसूची- 
“एक? मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे 
ज्यांचा निर्देश “उक्त जमिनी” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी त्याची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे, असे वाटते. 
ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या जोडलेल्या अनुसूची “ दोन” मध्ये 
दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- 
कलम (५) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, 
उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्‍यता आहे ; 








आणि ज्याअर्थी, भारत सरकारच्या दिनांक २६ एप्रिल २०१८ च्या 
राजपत्रातील १०-क मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अधिनियमाच्या प्रकरण २ 
व ३ मधील तरतुदींना सूट दिलेली असल्याचे नमूद केलेले आहे. 
त्यानुसार सदर प्रस्तावात सामाजिक प्रभाव निर्धारणाची आवश्यकता 
नाही. 








महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८ ते फेब्रुवारी ३, २०२१ / माघ ८-१४, शके १९४२ ७ 





आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची “तीन? मध्ये दिलेली आहेत , 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या 
जोडलेल्या अनुसूची ' चार” मध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व 








पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


यासोबतच्या जोडलेल्या अनुसूची ' पाच? मध्ये दिलेला आहे ; 


त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती, 





ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 





प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनींचा कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 


करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता 


येईल ; 
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने या तरतुदीचे 


बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 











किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (4५) अनुसार, 





जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्‍क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ 
(यात यापुढे ज्याचा निर्देश “उक्त नियम” असा करण्यात आला आहे) 
याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि 
अभिलेख्याच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 





करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये 





समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकार्‍यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, 
चाळीसगाव भाग, चाळीसगाव यांस पदनिर्देशित करीत आहे, 

सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी हरकती 
नोंदवावयाच्या आहेत त्या अधिसूचनेच्या प्रसिद्धी दिनांकापासून ६० दिवसांच्या 
आत भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव 





भाग, चाळीसगाव, कृषी उत्पन्न बाजार समितीजवळ, घाट रोड, 





चाळीसगाव यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात. 


अनुसूची - एक 
जमिनींचे वर्णन 
जिल्हा जळगाव, तालुका चाळीसगाव, गाव मुंदखेडे (बु.) 
भूमापन क्रमांक/ संपादित क्षेत्र 
गट क्रमांक 
१ २ 
हे. आर 
१२/१-अ ,. ० १९ 
१६/५ «. ० ०८ 
88 ० ११ 
84 ० ०२ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 





प्रकल्पाचे नाव : लघू पाटबंधारे योजना, मुंदखेडे, तालुका 
चाळीसगावअंतर्गत उजवा कालवा कामाकरिता भूसंपादन. 








प्रकल्प कार्याचे वर्णन : उजवा कालवा कामाकरिता भूसंपादन 
प्रस्ताव, (मौजे Yess J). 
समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचनासाठी 
अनुसूची - तीन 
विस्थापन नाही. 
अनुसूची - चार 
भारत सरकारच्या दिनांक २६ एप्रिल २०१८ रोजीच्या राजपत्रात 
प्रसिद्ध केल्यानुसार सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक परिणाम निर्धारणातून 


सूट दिलेली असल्याने सामाजिक प्रभाव निर्धारणाची आवश्यकता 
नाही. 








अनुसूची - पाच 
नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 





(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे 
पदनाम : निरंक. 

(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक. 

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे 
त्या अधिसूचनेचा तपशील : निरंक. 

टीप.-- उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे कार्यकारी अभियंता, लघु 

पाटबंधारे विभाग, जळगाव व उपविभागीय अधिकारी, 
चाळीसगाव भाग, चाळीसगाव यांचे कार्यालयांमध्ये निरीक्षण 
करता येईल. 





अभिजीत राऊत, 
जिल्हाधिकारी तथा 
समुचित प्रशासन, जळगाव. 
जळगाव, ३१ जानेवारी २०२१. 


८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८ ते फेब्रुवारी ३, २०२१ / माघ ८-१४, शके १९४२ 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे 
कलम ११ अन्वये 


प्राथमिक अधिसूचना 


जिल्हा अहमदनगर 





क्रमांक भूसं/मौजे खांजापूर, मौजे कोकणगाव, ता. संगमनेर/ 
एलएक्यू/एसआर-१/२०१६/एलएक्यू/एसआर-०३/२०१९/डेस्क-४/ 
एलएक्यू/१०२/२०२१.-ज्याअ्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) 





च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व 





पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 


जोडलेल्या अनुसूची “पाच” मध्ये दिलेला आहे ; 


त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती, 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 








प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपर्यंत उक्त 





जमिनींचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा 
उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 


करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता 


येईल ; 
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने या तरतुदीचे 








क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी 








२०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “उक्त अधिसूचना” असा करण्यात 
आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या 





कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 





प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल 





इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे 
जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन 
असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 








अहमदनगर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- 
“एक? मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे 
ज्यांचा निर्देश “उक्त जमिनी” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक 





प्रयोजनासाठी (यात यापुढे जिचा निर्देश “उक्त सार्वजनिक प्रयोजन” 
असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा त्याची आवश्यकता 





भासण्याची शक्‍यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची “दोन? मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (4) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे 
असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 





आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची “तीन? मध्ये दिलेली आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची ' चार” मध्ये दिलेला आहे ; 


बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 





किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (4५) अनुसार, 





जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ 
(यात यापुढे ज्याचा निर्देश “उक्त नियम” असा करण्यात आला आहे) 
याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि 
अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 





करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये 





समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकार्‍यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, संगमनेर 
भाग, संगमनेर यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची - एक 
जमिनींचे वर्णन 
जिल्हा अहमदनगर, तालुका संगमनेर 
भूमापन क्रमांक/ आवश्यक जमिनींचे 
गट क्रमांक अदमासे क्षेत्र 
१ २ 
हे. आर 
गाव खांजापूर 
४०/३ पैकी ,. ० १४ 


४०/८ पैकी डा ० ०२ 


एकूण .. ० १६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८ ते फेब्रुवारी ३, २०२१ / माघ ८-१४, शके १९४२ ९ 


अनुसूची - एक - चालू 


जमिनींचे वर्णन 
भूमापन क्रमांक/ आवश्यक जमिनींचे 
गट क्रमांक अदमासे क्षेत्र 
१ २ 
हे. आर 
गाव कोकणगाव 

३३४ पैकी ,. ० २० 
३३३ पैकी «. ० ५८ 
३३३ पैकी .. ० १३ 
३३३ पैकी .. ० १४ 
३३२ पैकी .. ० १४ 
३३१ पैकी ,. ० ११ 
३३५ पैकी .. ० ५१ 
३३० पैकी .. ० ०३ 
३३६ पैकी इ ० ६२ 
३३७ पैकी ,. ० ०६ 
३४० पैकी ,. ० ३८ 
३४८ पैकी ,. ० ०८६ 
३४९ पैकी ,. ० २८ 
३५० पैकी ,. ० ५० 
३५५ पैकी ti ० ०३ 
३५४ पैकी .. १ ०२ 
२२८ पैकी .. ० २५ 
एकूण .. ५ ०६ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : ऊर्ध्व प्रवरा प्रकल्प (निळवंडे-२), डावा कालवा 





प्रकल्प, तालुका संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर. 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : ऊर्ध्व प्रवरा प्रकल्प (निळवंडे-२), डावा 
कालवा कि. मी. ५१ करिता, मौजे खांजापूर, तालुका संगमनेरसाठी 


भूसंपादन पुरवणी प्रस्ताव (एलएक्यू/एसआर-१/२०१६) व मौजे 
कोकणगाव, तालुका संगमनेर येथील सा. क्र. ५८२०० मीटरवरील 





निम्नस्तर वितरिका (निमगाव जाळी) साठी भूसंपादन (एलएक्यू/ 
एसआर-०३/२०१९)., 


समाजाला मिळणारे लाभ : ऊर्ध्व प्रवरा प्रकल्प (निळवंडे-२), 
डावा कालवा अंतर्गत येणाऱ्या गावातील जमिनींना व पिण्यासाठी 
पाणीपुरवठा (आर्थिक, रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत 
व इतर लाभासंबंधात). 
अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : 


लागू नाही. 
अनुसूची - चार 





(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश. 





प्रस्तुत प्रकरणी महाराष्ट्र शासनाकडील क्रमांक संकीर्ण २०२०/ 
प्र, क्र. १०/अ-३, दिनांक ७ डिसेंबर २०२० नुसार भूसंपादन, 





पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाईचा आणि पारदर्शकतेचा 





हक्क अधिनियम, २०१३ प्रकरण दोनच्या व प्रकरण तीनच्या तरतुदी 





लागू करण्यापासून सुट देण्यात आलेली आहे. 
अनुसूची - पाच 


नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 





(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे 
पदनाम : लागू नाही. 


(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : लागू नाही. 


(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे 
त्या अधिसूचनेचा तपशील : लागू नाही. 


टीप.-- उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी, संगमनेर 


भाग, संगमनेर यांचे कार्यालयांमध्ये निरीक्षण करता येईल. 


डॉ. शशिकांत मंगरुळे, 


उपविभागीय अधिकारी, 
संगमनेर भाग, संगमनेर, 
जिल्हा अहमदनगर. 


संगमनेर, २१ जानेवारी २०२१. 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८ ते फेब्रुवारी ३, २०२१ / माघ ८-१४, शके १९४२ 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


वाचले : (१) अपर पोलीस अधीक्षक, धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक 
जिविशा/प्रतिबंधात्मक आदेश-२५११/२०२०, दिनांक 
२८ डिसेंबर २०२०. 


(२) मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ 
(१ व ४). 
आदेश 


क्रमांक ड/कक्ष-३/एमएजी-२/कावि-३१०२/२०२०.- उपोद्घातातील 
नमूद अनुक्रमांक (१) अन्वये अपर पोलीस अधीक्षक, धुळे यांनी 
विनंती केली आहे की, धुळे जिल्ह्यातील आगामी काळात मराठा 
क्रांती मोर्चा, धनगर आरक्षण मोर्चा, मुस्लीम आरक्षण, ओ. बी. 
सी. संघटना अशा व इतर संघटना विविध प्रकारची आंदोलने 
करीत आहेत. दिनांक १ जानेवारी २०२१ रोजी नवीन वर्ष व 
भीमा कोरेगाव शोर्य दिवस साजरा होणार आहे. तसेच दिनांक 
१५ जानेवारी २०२१ रोजी धुळे जिल्ह्यात ग्रामपंचायत निवडणूक 
पार पडणार आहे. सध्या कोविड-१९ विषाणू प्रादुर्भाव मोठ्या 











प्रमाणावर वाढत असून प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची अंमलबजावणी 


(को दगड अगर उतस्त्रे, सोडावयाची अगर फेकण्याची हत्यारे, 





साधने इत्यादी तयार करणे, जमा करणे आणि बरोबर 


नेणे ; 


(ड) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे, 





हावभाव करणे अथवा सोंग आणणे ; 
(डो जाहीरपणे घोषणा करणे, गाणे म्हणणे, वाद्ये वाजविणे ; 
(फ) कोणत्याही व्यक्‍तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ; 


(ग) सभा घेण्यास, मिरवणुका काढण्यास, पाच किंवा पाचापेक्षा 
जास्त व्यक्‍ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 





(ह) संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी 
दिलेल्या परवानगीशिवाय काढण्यात आलेले मोर्चे, रॅली, 
सभा : 


मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१ J (3) B 
आदेश ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत 
नाही, अशा अपंग इसमांना लागू नाही. तसेच शासनाच्या सेवेतील 





ज्या व्यक्तींना आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार कर्तव्यपूतीसाठी हत्यार 





योग्यप्रकारे करण्यासाठी जिल्ह्यात प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे 
आवश्यक आहे. त्याअनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण 
होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. यास्तव दिनांक ३० डिसेंबर 
२०२० रोजीचे ००.०१ वाजलेपासून दिनांक १३ जानेवारी २०२१ 
रोजीचे २३.५५ वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ (१) 
व (5) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी होऊन प्रसिद्धी होणेस विनंती 
केलेली आहे. 


तरी धुळे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याकामी 
पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून पोलीस अधीक्षक, धुळे यांनी सादर 
केलेला अहवाल व वरील परिस्थिती पाहता माझी खात्री झालेने 
संपूर्ण धुळे जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी 
व परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून 
मी, संजय गायकवाड, अपर जिल्हादंडाधिकारी, धुळे मला 








उपोद्घातात नमूद अनुक्रमांक (२) अन्वये मुंबई पोलीस अधिनियम, 
१९५१ चे कलम ३७ (१) व ($) नुसार प्राप्त असलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास पुढील कृत्ये 
करण्यास याद्वारे मनाई करीत आहे. 





(अ) सोटे, तलवारी, बंदुका, भाले, सुरे, लाठ्या किंवा शारीरिक 
दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे 
अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 





(ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा 
स्फोटक पदार्थ किंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे ; 


बाळगणे आवश्यक आहे, त्यांना लागू होणार नाहीत. 


तसेच, मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (3) 





नुसार संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे 





पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा जास्त व्यक्‍तींचा समावेश असलेल्या 





कोणत्याही मंडळीस (जमावास) किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत 
आहे व सदर कालावधीत सभा, मिरवणुका, मोर्चे, मीटिंग, कार्यक्रम 





व रॅली इत्यादी परवानगीबाबत स्थानिक पोलीस स्टेशनच्या 





अधिकाऱ्यांच्या सहमतीने संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी 
दंडाधिकारी यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय 





घेऊन परवानगी द्यावी. अशी देण्यात आलेली परवानगी, तसेच 
लग्न मिरवणुका, धार्मिक मिरवणुका, आठवडे बाजार अगर 
प्रेतयात्रेच्या जमावास सदर निर्बंध लागू नाहीत. 





सदरचा आदेश हा दिनांक ३० डिसेंबर २०२० रोजीचे ००.०१ 





वाजेपासून ते दिनांक १३ जानेवारी २०२१ रोजीचे २३.५५ वाजेपावेतो 
संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात अंमलात राहील. 





सदरचा आदेश हा दिनांक २९ डिसेंबर २०२० रोजी माझे 
सही व कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी दिला असे. 


संजय गायकवाड, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, धुळे. 


धुळे, २९ डिसेंबर २०२०. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८ ते फेब्रुवारी ३, २०२१ / माघ ८-१४, शके १९४२ ११ 


वाचले : (१) अपर पोलीस अधीक्षक, धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक 





जिविशा/ग्रामपंचायत/प्रतिबंधात्मक आदेश-३/२०२०, 

दिनांक ४ जानेवारी २०२१. 
(२) मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ 

(9) 4 (3). 
आदेश 

क्रमांक ड/कक्ष-३/एमएजी-२/कावि-१०५/२०२०.- उपोद्घातातील 
नमूद अनुक्रमांक (१) अन्वये अपर पोलीस अधीक्षक, धुळे यांनी 
विनंती केली आहे की, धुळे जिल्ह्यातील २१८ ग्रामपंचायतींचे दिनांक 
१५ जानेवारी २०२१ रोजी मतदान व दिनांक १८ जानेवारी २०२१ 





रोजी मतमोजणी होणार आहे. निवडणूक काळात प्रतिबंधात्मक 





उपाययोजनांची अंमलबजावणी योग्यप्रकारे करण्यासाठी जिल्ह्यात 





प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. त्याअनुषंगाने 





जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होण्याची शक्यता 





नाकारता येत नाही. यास्तव दिनांक १४ जानेवारी २०२१ रोजीचे 





००.०१ वाजलेपासून दिनांक २८ जानेवारी २०२१ रोजीचे २३.५५ 
वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ (१) व &) चे 
प्रतिबंधात्मक आदेश जारी होऊन प्रसिद्धी होणेस विनंती केलेली 
आहे. 


तरी धुळे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याकामी 
पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून पोलीस अधीक्षक, धुळे यांनी सादर 
केलेला अहवाल व वरील परिस्थिती पाहता माझी खात्री झालेने 
संपूर्ण धुळे जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी 





व परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून 
मी, संजय गायकवाड, अपर जिल्हादंडाधिकारी, धुळे मला 
उपोद्घातात नमूद अनुक्रमांक (२) अन्वये मुंबई पोलीस अधिनियम, 
१९५१ चे कलम ३७ (१) व ($) नुसार प्राप्त असलेल्या अधिकारांचा 





वापर करून धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास पुढील कृत्ये 


करण्यास याद्वारे मनाई करीत आहे. 


(अ) सोटे, तलवारी, बंदुका, भाले, सुरे, लाठ्या किंवा शारीरिक 
दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे 
अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 





(ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा 
स्फोटक पदार्थ किंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे ; 


(को दगड अगर उतस्त्रे, सोडावयाची अगर फेकण्याची हत्यारे, 





साधने इत्यादी तयार करणे, जमा करणे आणि बरोबर 


नेणे ; 





(ड) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे, 


हावभाव करणे अथवा सोंग आणणे ; 
(डो जाहीरपणे घोषणा करणे, गाणे म्हणणे, वाद्ये वाजविणे ; 
(फ) कोणत्याही व्यक्‍तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ; 


(ग) सभा घेण्यास, मिरवणुका काढण्यास, पाच किंवा पाचापेक्षा 


जास्त व्यक्‍ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 





(ह) संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी 
दिलेल्या परवानगीशिवाय काढण्यात आलेले मोर्चे, रॅली, 
सभा ; 

मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१ J (3) B 

आदेश ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत 


नाही, अशा अपंग इसमांना लागू नाही. तसेच शासनाच्या सेवेतील 





ज्या व्यक्तींना आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार कर्तव्यपूतीसाठी हत्यार 





बाळगणे आवश्यक आहे, त्यांना लागू होणार नाहीत. 


तसेच, मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (3) 





नुसार संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे 





पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा जास्त व्यक्‍तींचा समावेश असलेल्या 





कोणत्याही मंडळीस (जमावास) किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत 


आहे व सदर कालावधीत सभा, मिरवणुका, मोर्चे, मीटिंग, कार्यक्रम 





व रॅली इत्यादी परवानगीबाबत स्थानिक पोलीस स्टेशनच्या 





अधिकाऱ्यांच्या सहमतीने संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी 


दंडाधिकारी यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय 





घेऊन परवानगी द्यावी. अशी देण्यात आलेली परवानगी, तसेच 
लग्न मिरवणुका, धार्मिक मिरवणुका, आठवडे बाजार अगर 


प्रेतयात्रेच्या जमावास सदर निर्बंध लागू नाहीत. 





सदरचा आदेश हा दिनांक १४ जानेवारी २०२१ रोजीचे ००.०१ 





वाजेपासून ते दिनांक २८ जानेवारी २०२१ रोजीचे २३.५५ वाजेपावेतो 


संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात अंमलात राहील. 





सदरचा आदेश हा दिनांक ७ जानेवारी २०२१ रोजी माझे 


सही व कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी दिला असे. 


संजय गायकवाड, 


अपर जिल्हादंडाधिकारी, धुळे. 
धुळे, ७ जानेवारी २०२१. 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८ ते फेब्रुवारी ३, २०२१ / माघ ८-१४, शके १९४२ 
BY PRESIDENT, MUNICIPAL COUNCIL 


RAHURI MUNICIPAL COUNCIL, RAHURI 


Declaration of Intention to prepare Development Plan of Rahuri Municipal Council / 
Nagarpanchayat as per Section 23 (7) read with Section 21 (2) of Maharashtra Regional and 
Town Planning Act, 1966. 


NOTICE 


No. KV-23/24/1222/2021.- Government of Maharashtra in Urban Development Department vide 
its Notification No. AMUP -1070/15985, dated 6th July 1971 Rahuri Municipal Council constituted on 
dated 13th January 1972. It is necessary to prepare the Development Plan for the area of Municipal 
Council as per Section 21 (2) of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 for Planned 
development of the said area. 


Whereas, the Development Plane for the erstwhile Municipal area of Rahuri has been sanctioned by 
Government vide Urban Development’ s Notification No. TPS/1660/2001/CR-10-B/UD-9, dated 10th 
February 2003 and TPS/1103/383/CS No.13/2004, dated 24th August 2004. 


Hence, the Rahuri Municipal Councilin it s general meeting by resolution No. 13,dated on 15th February 
2020 has given consent to declare its intention to prepare Development Plans, as per provision of section 
23 (1) read with 21 (2) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 Accordingly, this notice 
is being published. 


The plan showing boundary of the area included in Development Plan of Rahuri Municipal Council is 
kept the open for inspection by the public on office working days during office hours at the office of the 
Municipal Council as required under Section 23 (2) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 
1966. 


Any suggestion / objection of the public in this regard may be forwarded in writing to the Chief Officer 
Rahuri Municipal Council within a period of 60 (Sixty) days from the date of publication of this notice in 
Maharashtra Government Gazette. The suggestion / objection shall be duly considered while preparing the 
Development Plan. 


ANITA D. POPALGHAT, 
President, 

Rahuri Municipal Council, 
Rahuri, district Anmednagar. 


Rahuri, 14th January 2021. 


जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून 
महाराष्ट्र क्षि उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम; १९६३ चे कलम 3 (१) अन्वये 
अंतिम अधिसूचना 





क्रमांक पणन-१/कृउबास/चांदवड/ रायपर/उपबाजार/वस्तू व इतर/कलम ३/अधिसूचना/६ ६००/सन २०२०.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न 
खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ चे कलम ३ अन्वये कृषि उत्पन्न बाजार समिती, चांदवड, तालुका चांदवड, जिल्हा नाशिक या 
बाजार समितीने तिच्या कार्यक्षेत्रातील रायपूर, तालुका चांदवड, जिल्हा नाशिक येथील गट नंबर ४१/१ क्षेत्र २ हेक्टर ७४ आर जागेस “उपबाजार 
आवार, रायपूर” म्हणून मान्यता मिळणेबाबत व विनिदिष्ट क्षेत्रात कृषि उत्पन्नाच्या खरेदी-विक्रीचे नियमन करण्याबाबतचा ठराव संमत करून या 
कार्यालयास प्रस्ताव सादर केलेला आहे. 











महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८ ते फेब्रुवारी ३, २०२१ / माघ ८-१४, शके १९४२ १३ 








ज्याअर्थी, मी, सतिश खरे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक मला महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) 
अधिनियम, १९६३ चे कलम ३ अन्वये अधिसूचना प्रसिद्धीबाबत महाराष्ट्र शासन, कृषि व सहकार विभाग, अधिसूचना क्रमांक एपीएम/२०८१/३६३४०/ 











४४/११-स, दिनांक ५ सप्टेंबर १९८१ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून चांदवड कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे नावे असलेली 
खालील तपशीलात नमूद रायपूर, तालुका चांदवड, जिल्हा नाशिक येथील उपबाजाराची जमीन उपबाजार आवार म्हणून घोषित करावयाची आहे. 
तसेच घोषित उपबाजार आवारात/विनिर्दिष्ट क्षेत्रात कृषि उत्पन्नाच्या खरेदी-विक्रीचे नियमन करावयाच्या कृषि उत्पन्नाची व वस्तुंची नावे खालीलप्रमाणे 
आहेत. 











रायपूर उपबाजार आवार : मौजे रायपूर, तालुका चांदवड, जिल्हा नाशिक येथील गट नंबर ४१/१ पैकी क्षेत्र २ हेक्टर ७४ आर जमिनीच्या 
चतुःसीमा खालीलप्रमाणे - 


पूर्वेकडे : गट नंबर ३६ व गट नंबर ३७ 





पश्चिमेकडे : रायपूर-समिट रस्ता व गट नंबर ४० 
दक्षिणेकडे : गट नंबर २५, १० फूट रुंदीचा रस्ता, गट नंबर ४२ व श्री ठका नागू पानपाटील यांचे गट नंबर ४१ मधील क्षेत्र (०.८० आर) 


उत्तरेकडे : गट नंबर ३७, ३८ व ४० 








तसेच रायपूर येथील वरील उपबाजाराच्या विनिर्दिष्ट क्षेत्रात महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ चे 
कलम ३ अन्वये कृषि उत्पन्नाच्या खरेदी-विक्रीचे नियमन करावयाच्या कृषि उत्पन्नांची व वस्तूंची नावे खालीलप्रमाणे-- 





अ. क्र. तपशील कृषि उत्पन्नाची नावे 
१ २ 3 
१ भुसार शेतीमाल .. _ मका, सोयाबीन, गहू, बाजरी, मूग, गुळ, तूर, शेंगा, शेंगदाणे, चिंचोके, मठ, करडई, ज्वारी, 


हरभरे, आळशी, राई, कुळीद, सूर्यफुल, तीळ, एरंडी, कपाशी, उडीद, सरकीभात, तांदूळ, 
बांबू, जळाऊ लाकूड. 





२ फळभाजी व भाजीपाला ,. कांदा, मेथी, मिरची, टमाटे, नागवेली पाने, वांगी, चक्की, भोपळा, डांगर, बटाटा, काकडी, 
गवार, भेंडी, कारले, सुरण, कोबी, फ्लॉवर, शेपू, कांदा पात, कोथंबीर, गाजर, हरभरा, 














कडीपत्ता, पालक, दोडके, लसूण, घेवडा, वाल, मुळा, वटाणा इ. सर्व प्रकारच्या पालेभाज्या 


व फळभाज्या. 
३ फळे .. _ द्राक्ष डाळींब, आंबा, लिंबू, मोसंबी, संत्री, लिंबू, केळी, चिकू, खरबूज, कलिंगड, पपई, पेरू, 
बोर, सिताफळ इ. फळे. 
8 फुले .. झेंडू, शेवंती, गुलाब, मोगरा इ. फुले 
4 जनावरे ,. शेळी, बोकड, गाय, म्हैस, बैल, रेडा, घोडा, मेंढी, कोंबडी व अंडी इ. 





त्याअर्थी, ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याचे तारखेपासून ३० दिवसांचे आत जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, 








नाशिक सहकार संकुल, सारडा सर्कल, नॅशनल उर्दू हायस्कूलजवळ, नाशिक यांचेकडे हरकती अगर सूचना पाठवाव्यात, त्यानंतर आलेल्या सूचना 





अगर हरकती विचारात घेतल्या जाणार नाहीत. 


सतिश खरे, 
जिल्हा उपनिबंधक, 
सहकारी संस्था, नाशिक. 


नाशिक, १५ डिसेंबर २०२०. 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८ ते फेब्रुवारी ३, २०२१ / माघ ८-१४, शके १९४२ 


प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य/रजा/४२/सन २०२०.- श्रीमती आर. आर, 
देशपांडे, १६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर 
यांची दिनांक १२ मार्च २०२० व दिनांक १३ मार्च २०२० रोजीची 
एकूण दोन दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १४ मार्च २०२० 
औरंगाबाद येथे होणाऱ्या प्रादेशिक परिषदेस हजर राहण्याच्या 
अटींवर याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती आर. आर. देशपांडे यांना १६ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त 





करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत १६ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पर्यायी 





इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 


येत आहे. 


श्रीमती आर. आर. देशपांडे, १६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचा पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री. यु. पी. देवर्षी, १७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


श्रीमती आर. आर. देशपांडे, १६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 





स्तर, अहमदनगर ह्या वर नमृद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेल्या नसत्या तर त्या १६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, 








अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 


अहमदनगर, १२ मार्च २०२०. 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य/रजा/६०/सन २०२०.- श्रीमती जे. व्ही. पेखळे- 
पुरकर, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, संगमनेर यांची 


श्रीमती जे. व्ही. पेखळे-पुरकर, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर, संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचा 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. पी. एस. शिंदे, ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता. 


श्रीमती जे. व्ही. पेखळे-पुरकर, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर, संगमनेर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर, संगमनेर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या 




















असत्या, 


अहमदनगर, १२ मार्च २०२०. 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य/रजा/३३/सन २०२०.- श्री. यु. व्ही. जोशी, 
७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची दिनांक 
१६ मार्च २०२० दिनांक १९ मार्च २०२० रोजीपर्यंतची एकूण 
चार दिवसांची अजित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 
तसेच त्यांना दिनांक १३ मार्च २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक २० मार्च २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 





रजेवरून परत आल्यावर श्री. यु. व्ही. जोशी यांना ७ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त 





करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ७ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 


येत आहे. 


श्री. यु. व्ही. जोशी, ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचा पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री. पी. एन. कुलकर्णी, ८ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


श्री. यु. व्ही. जोशी, ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, 














दिनांक ५ मार्च २०२० व दिनांक ७ मार्च २०२० रोजीची एकूण 





तीन दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती जे. व्ही. पेखळे-पुरकर यांना 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, संगमनेर या पदी पुनर्नियुक्त 





करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, संगमनेर या पदी पर्यायी 





इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 


आले होते. 


अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते तर ते ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 





अशोककुमार भगवानराव मिल्लारे, 
प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्‍त सत्र न्यायाधीश, 
अहमदनगर. 


अहमदनगर, १३ मार्च २०२०, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८ ते फेब्रुवारी ३, २०२१ / माघ ८-१४, शके १९४२ १५ 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून 
नोंदणी रद्द आदेश 


क्रमांक सनिशे/प्र-१/बालाजीठिंबकसिंचन/नोंदणी रद्द/१०३७/२०२०.- 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व १०९ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार मी, आर. एम. खेडकर, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, श्रीगोंदा, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा 
अहमदनगर असा आदेश देतो की, बालाजी सहकारी पाणीपुरवठा 
संस्था मर्यादित, चांडगाव, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर 
(नोंदणी क्रमांक एएनआर/एसजीए/एलएफटी/१३११/१९९४, दिनांक 
१२ ऑक्टोबर १९९४) या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज समाप्त 
करीत आहे व संस्थेकडे असलेल्या येणे व देणे रक्कमेच्या वसुलीचे 
हक्‍क कायम ठेऊन संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. 





सदरचा आदेश आज दिनांक १६ मार्च २०२० रोजी माझे सही- 
शिक्क्यानिशी देणेत येत आहे. 


श्रीगोंदा, १६ मार्च २०२०. 


नोंदणी रद्द आदेश 


क्रमांक सनिशे/प्र-१/रामबाबाठिंबकसिंचन/नोंदणी रद्द/१०३७/२०२०.- 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व १०९ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार मी, आर. एम. खेडकर, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, श्रीगोंदा, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा 
अहमदनगर असा आदेश देतो की, रामबाबा ठिंबक उपसा जलसिंचन 
सहकारी संस्था मर्यादित, चवरसांगवी, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा 
अहमदनगर (नोंदणी क्रमांक एएनआर/एसजीए/एलएफटी/३६४९/२००६, 
दिनांक ९ ऑक्टोबर २००६) या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज 
समाप्त करीत आहे व संस्थेकडे असलेल्या येणे व देणे रक्कमेच्या 
वसुलीचे हक्क कायम ठेऊन संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. 


सदरचा आदेश आज दिनांक १६ मार्च २०२० रोजी माझे सही- 
शिक्क्यानिशी देणेत येत आहे. 


श्रीगोंदा, १६ मार्च २०२०. 


नोंदणी रद्द आदेश 


क्रमांक सनिशे/प्र-१/आफ्रिदठिंबकसिंचन/नोंदणी रद्द/१०४२/२०२०.- 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व १०९ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार मी, आर. एम. खेडकर, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, श्रीगोंदा, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा 
अहमदनगर असा आदेश देतो की, आफ्रिद ठिंबक उपसा जलसिंचन 
सहकारी संस्था मर्यादित, घोगरगाव, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा 


अहमदनगर (नोंदणी क्रमांक एएनआर/एसजीए/एलएफटी/३६२०/२००६, 
दिनांक १९ एप्रिल २००६) या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज समाप्त 
करीत आहे व संस्थेकडे असलेल्या येणे व देणे रक्कमेच्या वसुलीचे 
हक्‍क कायम ठेऊन संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. 





सदरचा आदेश आज दिनांक १६ मार्च २०२० रोजी माझे सही- 
शिक्क्यानिशी देणेत येत आहे. 


श्रीगोंदा, १६ मार्च २०२०. 


नोंदणी रद्द आदेश 


क्रमांक सनिशे/प्र-१/शिवसिद्धीठिंबकसिंचन/नोंदणी रद्द/१०४७/२०२०.- 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व १०९ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार मी, आर. एम. खेडकर, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, श्रीगोंदा, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा 
अहमदनगर असा आदेश देतो की, शिवसिद्धी ठिंबक उपसा 
जलसिंचन सहकारी संस्था मर्यादित, बनपिंप्री, तालुका श्रीगोंदा, 
जिल्हा अहमदनगर (नोंदणी क्रमांक एएनआर/एसजीए/एलएफटी/ 
३६४७/२००६, दिनांक २९ सप्टेंबर २००६) या संस्थेचे अवसायनाचे 
कामकाज समाप्त करीत आहे व संस्थेकडे असलेल्या येणे व देणे 
रक्कमेच्या वसुलीचे हक्क कायम ठेऊन संस्थेची नोंदणी रद्द करीत 


आहे. 


सदरचा आदेश आज दिनांक २२ मे २०२० रोजी माझे सही- 
शिक्क्यानिशी देणेत येत आहे. 





श्रीगोंदा, २२ मे २०२०. 


नोंदणी रद्द आदेश 


क्रमांक सनिश्री/प्र-१/संजीवनी बहु./नोंदणी रद्द/११३२/२०२०.- 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व १०९ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार मी, आर. एम. खेडकर, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, श्रीगोंदा, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा 
अहमदनगर असा आदेश देतो की, संजीवनी बहुउद्देशीय सेवा 
स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित, श्रीगोंदा, तालुका श्रीगोंदा, 
जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचे येणे-देण कायम ठेऊन (नोंदणी क्रमांक 
एएनआर/एसजीए/जीएलएल/११८८/२००९, दिनांक १६ फेब्रुवारी २००९) 
या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज समाप्त करीत आहे व संस्थेची 
नोंदणी रद्द करीत आहे. 





सदरचा आदेश आज दिनांक २२ मे २०२० रोजी माझे सही- 
शिक्क्यानिशी देणेत येत आहे. 


श्रीगोंदा, २२ मे २०२०. 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८ ते फेब्रुवारी ३, २०२१ / माघ ८-१४, शके १९४२ 


नोंदणी रद्द आदेश 


क्रमांक सनिशे/प्र-१/आदित्यठिऊजलस/नोंदणी रद्द/११३७/२०२०.- 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व १०९ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार मी, आर. एम. खेडकर, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, श्रीगोंदा, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा 
अहमदनगर असा आदेश देतो की, आदित्य ठिबक उपसा जलसिंचन 
सहकारी संस्था मर्यादित, घोगरगाव, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा 
अहमदनगर या संस्थेचे येणे-देणे कायम ठेऊन (नोंदणी क्रमांक 
एएनआर/एसजीए/एलएफटी/३६४३/२००६, दिनांक १४ जुलै २००६) 
या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज समाप्त करीत आहे व संस्थेची 
नोंदणी रद्द करीत आहे. 





सदरचा आदेश आज दिनांक २२ मे २०२० रोजी माझे सही- 
शिक्क्यानिशी देणेत येत आहे. 


श्रीगोंदा, २२ मे २०२०. 


नोंदणी रद्द आदेश 


क्रमांक सनिशे/प्र-१/विघ्नहरठिऊजलस/नोंदणी रद्द/११४२/२०२०.- 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व १०९ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार मी, आर. एम. खेडकर, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, श्रीगोंदा, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा 
अहमदनगर असा आदेश देतो की, विघ्नहर ठिबक उपसा जलसिंचन 
सहकारी संस्था मर्यादित, घोगरगाव, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा 
अहमदनगर या संस्थेचे येणे-देणे कायम ठेऊन (नोंदणी क्रमांक 
एएनआर/एसजीए/एलएफटी/४४३४/२००८, दिनांक २९ मे २००८) 
या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज समाप्त करीत आहे व संस्थेची 
नोंदणी रद्द करीत आहे. 





सदरचा आदेश आज दिनांक २२ मे २०२० रोजी माझे सही- 
शिक्क्यानिशी देणेत येत आहे. 


श्रीगोंदा, २२ मे २०२०. 


नोंदणी रद्द आदेश 


क्रमांक सनिश्री/प्र-१/संत तुकारामठिउजलसिं/नोंदणी रद्द/११४७/ 
२०२०.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ 
व १०९ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार मी, आर, एम. 





खेडकर, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, श्रीगोंदा, तालुका 
श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर असा आदेश देतो की, संत तुकाराम 
सिंचन पाणीपुरवठा सहकारी संस्था मर्यादित, रूईखेल, तालुका 
श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचे येणे-देणे कायम ठेऊन 


(नोंदणी क्रमांक एएनआर/एसजीए/एलएफटी/४४३३/२००८, दिनांक 
१ जानेवारी २००८) या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज समाप्त करीत 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. 





सदरचा आदेश आज दिनांक २२ मे २०२० रोजी माझे सही- 
शिक्क्यानिशी देणेत येत आहे. 


श्रीगोंदा, २२ मे २०२०. 


नोंदणी रद्द आदेश 


क्रमांक सनिशे/प्र-१/सायलीठिउजलसिं/नोंदणी रद्द/११५२/२०२०.- 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व १०९ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार मी, आर. एम. खेडकर, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, श्रीगोंदा, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा 
अहमदनगर असा आदेश देतो की, सायली ठिंबक उपसा जलसिंचन 
सहकारी संस्था मर्यादित, घोगरगाव, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा 
अहमदनगर या संस्थेचे येणे-देणे कायम ठेऊन (नोंदणी क्रमांक 
एएनआर/एसजीए/एलएफटी/३६२५/२००७, दिनांक १४ फेब्रुवारी २००७) 
या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज समाप्त करीत आहे व संस्थेची 
नोंदणी रद्द करीत आहे. 





सदरचा आदेश आज दिनांक २२ मे २०२० रोजी माझे सही- 
शिक्क्यानिशी देणेत येत आहे. 


श्रीगोंदा, २२ मे २०२०. 


नोंदणी रद्द आदेश 


क्रमांक सनिशे/प्र-१/माऊलीठिउजलसिं/नोंदणी रद्द/११७८/२०२०.- 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व १०९ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार मी, आर. एम. खेडकर, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, श्रीगोंदा, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा 
अहमदनगर असा आदेश देतो की, माऊली ठिबक उपसा जलसिंचन 
सहकारी संस्था मर्यादित, बनपिंप्री, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा 
अहमदनगर या संस्थेचे येणे-देणे कायम ठेऊन (नोंदणी क्रमांक 
एएनआर/एसजीए/एलएफटी/३६४१/२००६, दिनांक ३१ जुलै २००६) 
या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज समाप्त करीत आहे व संस्थेची 
नोंदणी रद्द करीत आहे. 





सदरचा आदेश आज दिनांक २६ मे २०२० रोजी माझे सही- 
शिक्क्यानिशी देणेत येत आहे. 


श्रीगोंदा, २६ मे २०२०. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८ ते फेब्रुवारी ३, २०२१ / माघ ८-१४, शके १९४२ १७ 


नोंदणी रद्द आदेश 


क्रमांक सनिशे/प्र-१/अंबिकाठिउजलसि/नोंदणी रद्द/११८३/२०२०.- 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व १०९ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार मी, आर. एम. खेडकर, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, श्रीगोंदा, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा 
अहमदनगर असा आदेश देतो की, अंबिका ठिंबक उपसा जलसिंचन 
सहकारी संस्था मर्यादित, बनपिंप्री, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा 
अहमदनगर या संस्थेचे येणे-देणे कायम ठेऊन (नोंदणी क्रमांक 
एएनआर/एसजीए/एलएफटी/३६४६/२००६, दिनांक २७ सप्टेंबर २००६) 
या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज समाप्त करीत आहे व संस्थेची 
नोंदणी रद्द करीत आहे. 





सदरचा आदेश आज दिनांक २६ मे २०२० रोजी माझे सही- 
शिक्क्यानिशी देणेत येत आहे. 


श्रीगोंदा, २६ मे २०२०. 


नोंदणी रद्द आदेश 


क्रमांक सनिशे/प्र-१/विठ्ठल-रखुमाईठिउजलसिं/नोंदणी रद्द/११८८/ 
२०२०.महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व 
१०९ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार मी, आर. एम. 
खेडकर, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, श्रीगोंदा, तालुका 
श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर असा आदेश देतो की, विठ्ठल रखुमाई 
ठिंबक उपसा जलसिंचन सहकारी संस्था मर्यादित, safc, 
तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचे येणे-देणे कायम 
ठेऊन (नोंदणी क्रमांक एएनआर/एसजीए/एलएफटी/१२५३/२००७, 
दिनांक २९ मार्च २००७) या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज समाप्त 
करीत आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. 








सदरचा आदेश आज दिनांक २६ मे २०२० रोजी माझे सही- 
शिक्क्यानिशी देणेत येत आहे. 


श्रीगोंदा, २६ मे २०२०. 


नोंदणी रद्द आदेश 


क्रमांक सनिशे/प्र-१/त्रिमुर्ती स्वयंरोजगार/नोंदणी रद्द/१२२९/२०२०.- 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व १०९ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार मी, आर. एम. खेडकर, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, श्रीगोंदा, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा 
अहमदनगर असा आदेश देतो की, त्रिमुर्ती स्वयंरोजगार सहकारी 
संस्था मर्यादित, आवीअनगरे, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर 
या संस्थेचे येणे-देणे कायम ठेऊन (नोंदणी क्रमांक एएनआर/एसजीए/ 


जीपीआर/११८३/२००७, दिनांक २९ मार्च २००७) या संस्थेचे अवसायनाचे 
कामकाज समाप्त करीत आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. 


सदरचा आदेश आज दिनांक ९ जून २०२० रोजी माझे सही- 
शिक्क्यानिशी देणेत येत आहे. 


श्रीगोंदा, ९ जून २०२०, 


नोंदणी रद्द आदेश 


क्रमांक सनिशे/प्र-१/महालक्ष्मी स्वयंरोजगार/नोंदणी रद्द/१२३४/ 
२०२०.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ 
व १०९ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार मी, आर. एम. 





खेडकर, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, श्रीगोंदा, तालुका 
श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर असा आदेश देतो की, महालक्ष्मी 
स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित, लोणीव्यंकनाथ, तालुका 
श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचे येणे-देणे कायम ठेऊन 
(नोंदणी क्रमांक एएनआर/एसजीए/जीएआर/११९०/२०१०, दिनांक 
१२ फेब्रुवारी २०१०) या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज समाप्त करीत 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. 





सदरचा आदेश आज दिनांक ९ जून २०२० रोजी माझे सही- 
शिक्क्यानिशी देणेत येत आहे. 


श्रीगोंदा, ९ जून २०२०, 


नोंदणी रद्द आदेश 


क्रमांक सनिशे/प्र-१/घोडगंगा पापुसहसं/नोंदणी रद्द/१२३९/२०२०.- 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व १०९ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार मी, आर. एम. खेडकर, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, श्रीगोंदा, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा 
अहमदनगर असा आदेश देतो की, घोडगंगा पाणीपुरवठा सहकारी 
संस्था मर्यादित, चिंभळा, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर या 
संस्थेचे येणे-देणे कायम ठेऊन (नोंदणी क्रमांक एएनआर/एसजीए/ 
एलएफटी/१९९९/१९९६, दिनांक १ जानेवारी १९९६) या संस्थेचे 
अवसायनाचे कामकाज समाप्त करीत आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द 
करीत आहे. 





सदरचा आदेश आज दिनांक ९ जून २०२० रोजी माझे सही- 
शिक्क्यानिशी देणेत येत आहे. 


श्रीगोंदा, ९ जून २०२०, 


१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८ ते फेब्रुवारी ३, २०२१ / माघ ८-१४, शके १९४२ 


नोंदणी रद्द आदेश 


क्रमांक सनिशे/प्र-१/किरण पापुसहसं/नोंदणी रद्द/१२४४/२०२०.- 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व १०९ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार मी, आर. एम. खेडकर, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, श्रीगोंदा, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा 
अहमदनगर असा आदेश देतो की, किरण पाणीपुरवठा सहकारी 
संस्था मर्यादित, बनपिप्री, तालुका श्रीर्गोदा, जिल्हा अहमदनगर या 
संस्थेचे येणे-देणे कायम ठेऊन (नोंदणी क्रमांक एएनआर/एसजीए/ 
एलएफटी/३६१८/२००६, दिनांक १९ एप्रिल २००६) या संस्थेचे 
अवसायनाचे कामकाज समाप्त करीत आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द 
करीत आहे. 





सदरचा आदेश आज दिनांक ९ जून २०२० रोजी माझे सही- 
शिक्क्यानिशी देणेत येत आहे. 


श्रीगोंदा, ९ जून २०२०, 


नोंदणी रद्द आदेश 


क्रमांक सनिशे/प्र-१/शिवरत्न पापुसहसं/नोंदणी रद्द/१२४९/२०२०.- 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व १०९ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार मी, आर. एम. खेडकर, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, श्रीगोंदा, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा 
अहमदनगर असा आदेश देतो की, शिवरत्न पाणीपुरवठा सहकारी 
संस्था मर्यादित, काष्टी, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर या 
संस्थेचे येणे-देणे कायम ठेऊन (नोंदणी क्रमांक एएनआर/एसजीए/ 
एलएफटी/२०१४/२००४, दिनांक २७ डिसेंबर २००४) या संस्थेचे 
अवसायनाचे कामकाज समाप्त करीत आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द 
करीत आहे. 





सदरचा आदेश आज दिनांक ९ जून २०२० रोजी माझे सही- 
शिक्क्यानिशी देणेत येत आहे. 


श्रीगोंदा, ९ जून २०२०, 


नोंदणी रद्द आदेश 


क्रमांक सनिशे/प्र-१/न्यूप्रशांतठिबकउपसासहसं/नोंदणी रद/१२५४/ 
२०२०.महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व 
१०९ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार मी, आर. एम. 
खेडकर, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, श्रीगोंदा, तालुका 
श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर असा आदेश देतो की, न्यू प्रशांत 
ठिबक उपसा जलसिंचन सहकारी संस्था मर्यादित, बनपिंप्री, 
तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचे येणे-देणे कायम 
ठेऊन (नोंदणी क्रमांक एएनआर/एसजीए/एलएफटी/३६१७/२००६, 








दिनांक १७ एप्रिल २००६) या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज समाप्त 
करीत आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. 


सदरचा आदेश आज दिनांक ९ जून २०२० रोजी माझे सही- 
शिक्क्यानिशी देणेत येत आहे. 


श्रीगोंदा, ९ जून २०२०, 


नोंदणी रद्द आदेश 


क्रमांक सनिशे/प्र-१/तुषारपापुसहसं/नोंदणी रद्द/१२५९/२०२०.- 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व १०९ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार मी, आर. एम. खेडकर, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, श्रीगोंदा, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा 
अहमदनगर असा आदेश देतो की, तुषार पाणीपुरवठा सहकारी 
संस्था मर्यादित, बनपिप्री, तालुका श्रीर्गोदा, जिल्हा अहमदनगर या 
संस्थेचे येणे-देणे कायम ठेऊन (नोंदणी क्रमांक एएनआर/एसजीए/ 
एलएफटी/३६१६/२००६, दिनांक १७ एप्रिल २००६) या संस्थेचे 
अवसायनाचे कामकाज समाप्त करीत आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द 
करीत आहे. 





सदरचा आदेश आज दिनांक ९ जून २०२० रोजी माझे सही- 
शिक्क्यानिशी देणेत येत आहे. 


श्रीगोंदा, ९ जून २०२०, 


नोंदणी रद्द आदेश 


क्रमांक सनिशे/प्र-१/अमरिशठिबकउपसाजलसहसं/नोंदणी रद्द/१२७०/ 
२०२०.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ 
व १०९ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार मी, आर. एम. 
खेडकर, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, श्रीगोंदा, तालुका 
श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर असा आदेश देतो की, अमरिश ठिबक 
उपसा जलसिंचन सहकारी संस्था मर्यादित, बनपिंप्री, तालुका 
श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचे येणे-देणे कायम ठेऊन 
(नोंदणी क्रमांक एएनआर/एसजीए/एलएफटी/३६२७/२००६, दिनांक 
५ ऑगस्ट २००६) या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज समाप्त करीत 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. 


सदरचा आदेश आज दिनांक ५ जून २०२० रोजी माझे सही- 
शिक्क्यानिशी देणेत येत आहे. 








आर. एम. खेडकर, 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, श्रीगोंदा, 
तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर. 
श्रीगोंदा, ५ जून २०२०, 





ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH 
MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI] SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI — 400 004. 


EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


